जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१४/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त पश्युसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एसएलटी / कायदे / 
२८१/१३४४९-५२/ २०१८/पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. ०९.१०.२०१८. 
(३) जिल्हा पश्ुसंवर्धन उपआयुक्त, सातारा तथा सदस्य सचिव, प्राणी क्ळेष 
प्रतिबंधक समिती, सातारा यांचे क्र. जिपठआसा/प्राणीक्लेश/३०७८- 
८१/२०१८, दिनांक ०४.१०.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्ळेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी ey प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्‍ती आणि मानवहीत कार्य करणारे/ 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्‍तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
२. जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४/०३/२०१७ च्या अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार सातारा 
जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची 
अश्ञासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा 
कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१४/पदुम-३ 


अ. 


क्र. 


अझासकीय सदस्याचे नांव 


क्षेत्राचे नांव 


पदनाम 


श्री. पोपटलाल वर्दिचंद ओसवाल, 
अध्यक्ष, करुणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठाण, 
वेळे, ता. वाई, 

जि. सातारा 


संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळा 
/पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
संस्थेचा अध्यक्ष. 


अशासकीय सदस्य 


श्री. अशोक भिकू जंगम, 

भगवान महावीर जिवनदया केंद्र, धारेश्वर, 
ता.पाटण, 

जि. सातारा 


श्री. अनिल निंबाळकर, 

संत ज्ञानेश्वर गोपाल व संशोधन संस्था, 
पिंपरद, ता.फलटण, 

जि. सातारा. 


प्राणी कल्याणविषयक कार्य 
करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे दोन 
सदस्य. 


अशासकीय सदस्य 


श्री. बी.बी. fate, 
भोगेश्वर गोशाळा, वाई, 
जि. सातारा 


श्री. घनश्याम नांदगांवकर, 
श्रीकृष्ण गोपालन संस्था, 
करवडी,ता. कराड, 

जि. सातारा. 


समितीने 
दोन 


सर्वसाधारण 
नामनिर्देशित केलेल्या 
व्यक्‍ती 


अशासकीय सदस्य 


श्री. गोरे, ग्रामपरिवर्तन संस्था, 
कटगुण, ता. खटाव, 
जि. सातारा 


श्री. BANAT अरुण कुंभार, 
रा. सदर बझार, ता. जि. सातारा 


श्री. अजय Hard भोसले, 
रा. जवळे, ता. खंडाळा, 
जि. सातारा 


श्री. वैभव बजरंग कापसे, 
खिंडवाडी, जि.सातारा 


| fo) 


श्री. अलोक धनसिगराव ढाणे, 
संभाजीनगर,जि. सातारा 


णव नी 


श्री. नितीन जयसिग साळुंखे, 
रा. खंडाळा, ता.खंडाळा, जि. सातारा 


१२ 


श्री. खंडेराव पांडुरंग सरग, 
रा.मिरगांव, ता फळटण, जि.सातारा 


१३ 


श्री. अजितराव शिवाजीराव पवार, 
रा. निमसोड, ता. खटाव,जि.सातारा 


संबंधित जिल्ह्यातील 
मानवहितकारक कार्य करणारे/ 
प्राणी कल्याणासाठी कार्य 
करणारे कार्यकर्ते. 


अशासकीय सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.३१४/पदुम-३ 


३. अ.क्र.१२ व १३ येथील व्यक्तींचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून सातारा जिल्ह्यातील प्राणी ate प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय 
समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
छ. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११६१८०७०६५३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vikas Tulshiram Kad. 
Vikas Tulshiram टा tere 
rt, talCode=400032, st=Mah. ht 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 b8db 


Kadam 2 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 
५. अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन. 
१२. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
१३. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५. सातारा जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे सर्व 
अशासकीय सदस्य 
१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


